राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत pact पिचकारी 
ता. अलिबाग जि. रायगड शहरात खार 
प्रतीबंधक  बंधाऱ्यांचे सक्षमीकरण 
करण्याबाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दि. २५.०६.२०२१ 


संदर्भ -शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, 
दि.३१.०३.२०२१ 

शासन निर्णय : 

जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गतकचली पिचकारी 
ता. अलिबागजि. रायगडयेथील खार प्रतीबंधक बंधाऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी मे. प्रिमियर 
सिव्हील GCM प्रा.लि. या कंपनीस नियुक्‍त करण्यात आले आहे. कंपनीने सादर केलेल्या 
३,२६,०७,३९०/- (रुपये तीन कोटी सव्वीस लाख सात हजार तीनी नव्वद Hae) देयका पैकी 
रु. १८,१४,८२१/- (रुपये अठरा लाख चौदा हजार आठशे एकवीस फक्‍्त)रोखून ठेवण्यात येवून 
(Retentiton Money) रु.४१,९८,२८२/- (रुपये एक्केचाळीस लाख अठ्यांनो हजार दोनी 
Sait फक्‍त) Mobilisation Advance वजा करून उर्वरित रक्‍कम २,६५,९४,२८७/- (रुपयेदोन 
कोटी पासष्ट लाख AITO हजार दोनशे सत्त्याऐंशी फक्त) च्या खर्चास अदा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

खालीलप्रमाणे रक्‍कम अदा करावी. 


नाव रक्‍कम 
प्रिमियर सिव्हील कन्स्ट्रक्‍ठान प्रा. लि) १,६७,१०,२९९/- 
Tahsildar Alibag Tahsil - Pen (Royalty Charges) ८४,५५,६०३/- 


Maharashtra State Building & other Constraction | 3,०२,४७०/- 
Lebour WE (Lebour Charges) 


TDS 2% 4,20, 894/- 
CGST TDS 9% 3,02, 890/- 
SGST TDS 9% 3,02, 890/- 


एकूण २,६५,९४,२८७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 


याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता श्री अर्जून 
पालव, लेखाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि श्रीमती राजश्री राऊत, वित्तीय सल्लागार व 
सह सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य ८०, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या 
तातडीच्या योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (०१) 
चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक 
अनुदाने या लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून करण्यात येईल. 
सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२५३/व्यय-९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०६२३१०५७५२९६१९ असा 
आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRIRANG 
SHRIPAT] GHOLAP 
(श्रीरंग घोलप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रकल्प व्यवस्थापक तथा अधिकतक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे 
३) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


